जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी ठाणे यांना 
प्रकल्प संचालक (आत्मा),ठाणे म्हणून 
घोषित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन आदेश क्रमांक- आकृवि-०७२०/प्र.क्र.१२८/१५-ओ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १८ जूले, २०२३ 


संदर्भः:-१) शासनपत्र,कृषि व पदुम विभाग, क्रमांक-आकृवि-१९१४/प्र.क्र.२४७/ 
१५-अ, दिनांक २२/०७/२०१६. 
2) आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय यांचे आदेश क्र.कृआ/२०१४/ठाणे-पाळघर/ 
पदे/प्र.क्र.१३०/आस्थापना-५(निप)६८४, दिनांक ०९/१२/२०१६. 


पार्श्वभूमी :- 

ठाणे जिल्हयातील सर्व आदिवाशी बहुल लोकसंख्या असलेले तालूके बहुतांश ग्रामीण भाग 
नवनिर्मीत पालघर जिल्हयात समाविष्ट झाल्यामूळे विभाजनानंतरचा ठाणे जिल्हा हा प्रामुख्याने 
नागरी भाग राहिलेला होता. त्यामूळे ठाणे मुख्यालयासाठी आत्मा योजनेअंतर्गत पदे कार्यरत 
ठेवण्याची आवश्‍यकता नसल्याने ठाणे मुख्यालयासाठी आत्मा योजनेअंतर्गत सुनिश्चित केलेली पदे 
नवनिर्मीत पालघर जिल्हयाकडे वर्ग करण्याबाबत संदर्भ क्र.१ च्या शासन पत्रान्वये आयुक्‍त (कृषि) 
यांना कळविण्यात आलेले होते. 


२. त्यानुषंगाने आयुक्त (कृषि) यांच्या संदर्भ क्र.२ च्या आदेशान्वये प्रकल्प संचाळक (आत्मा) 
जिल्हा ठाणे यांच्यासह मंजूर पदे पालघर जिल्हयाकडे वर्ग करण्यात आलेली असून ठाणे व 
पालघर जिल्हयाकरीता आत्मा योजनेचे मुख्यालय पालघर राहिल असे घोषित करण्यात आलेले 
आहे. त्याअनुषंगाने वरील दोन्ही जिल्हयातील आत्मा यंत्रणेचे कामकाज प्रकल्प संचालक 
(आत्मा),पालघर यांच्या कार्यालयाकडून हाताळण्यात येत आहे. त्यामूळे ठाणे जिल्हयातील आत्मा 
यंत्रणेतील अधिका-यांना कामकाजासाठी वारंवार ठाणे जिल्हयातून प्रकल्प संचालक 
(आत्मा)पालघर कार्यालयामध्ये जावे लागते. 


३. वरील प्रशासकीय अडचणींचा विचार करता, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, ठाणे यांना 
प्रकल्प संचालक (आत्मा) ठाणे म्हणून घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, ठाणे यांना ठाणे जिल्हयासाठी पदसिध्द (Ex Officio) 


प्रकल्प संचालक (आत्मा), ठाणे म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्याअनुषंगाने ठाणे जिल्हयातील 
आत्मा यंत्रणेतील अधिकारी/कर्मचा-यांबरोबरच स्मार्ट कक्ष व त्यातील अधिकारी ठाणे येथेच 


शासन आदेशा क्रमांकः आकृवि-०७२०/प्र.क्र.१२८/१५-अओ 


जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी ठाणे तथा प्रकल्प संचाळक (आत्मा), ठाणे यांच्या अधिनस्त कार्यरत 
राहतील. 


२. तसेच आत्मा यंत्रणेसाठी जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, ठाणे यांच्या कार्यालयातील 
लेखा अधिकारी यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


3. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२३०७१८१५५३०८६२०१ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by AMOL NILAKANTH SAKHARKAR 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


“AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 
A L N | LA KA NTH 2.5.4.20=36b6075 1d094e56d974e1a44ec234c475fb0deSb35 
791 


‘1cf69a588f212b260e, postalCode=400032, 


SAKHARKAR : 
(अ.नि.साखरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 

१) मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२) मा.मंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३) प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४) आयुक्त (कृषि) कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
५) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) लेखा परिक्षा) » महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर 
६) संचालक, मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प, पुणे. 
७) विभागीय कृषि सहसंचालक, कोकण विभाग, ठाणे. 
८) जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, ठाणे / पालघर. 
९) प्रकल्प संचालक (आत्मा), ठाणे/ पालघर. 


qo) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी ठाणे / पालघर. 
११) निवड नस्ती 94-31, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


